मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०२२ 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 
दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
दि. ०३ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे 
दि. १६ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांचे 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचे 
दि.२४ फेब्रुवारी, २०२२, दि. १८ एप्रिल, २०२२ व दि.२० एप्रिल, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय - 


उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, चंद्रपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्याकडील अस्थायी पदे 
दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, चंद्रपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३०२ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
२५५ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील २१ पदे अशी एकूण ३५७८ पदे पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ 
मार्च, 2022 पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


g, या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचाळन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व WRIA (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२ 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४२६१२४५३७२२१८ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Vikram Nivrutti Dhamal 


. . . 
DN: c=IN, o=Goverr Of Maharasht Public Works Department 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d3274a32de6 
9९७625, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 1 6b 1b70183709c5fb570cfdf5a52755adfef 

h a aa) a 51ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
वि नि Date: 2022.04.26 12:46:59 +05'30' 
अवर सचिव द » महाराष्ट्र हाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 
५) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 
) 
) 


६) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क.., मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
७) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१ नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०३/२० 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पासून दते 
पर्यंत मुदतवाढ wit genre | wit | qecare पासून 
. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
य वात दि.३१/०८/२०२२ 
रं कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये दा 3 ars 
ea ee द्यावयाच्या पदांची 
; झालेली वाढ. झालेली घट चा 
संख्या 
१ २ 3 8 दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. १२ शिंग i | १२ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, ३०४ शग [= | ३०४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
3 | अधीक्षक अभियंता, ११३ शिंक aa ११३ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९४ शग शिक ९४ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण 423 a ae ae 423 
विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.०१/०३/२० 
दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पासून eee 
पर्यत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
र पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
Sal ee का उती दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यत मुदतवाढ 
| अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये Lana 3 wich 
aoe कद द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट oie 
संख्या 
१ २ ३ ४ दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ र... .. ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १२३४ शका शिंका 9238 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ७४४ शिका aa ७४४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३५३ शिका व्या ३५३ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २३३२ [1.0 | ee २३३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पारून : 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
का दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यत मुदतवाढ 
| अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये या 3 ate, 
oe a द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट च्या 
संख्या 
१ २ ३ 8 दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता aa na शिश शिश 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, २७७* |, ॥ अ] २७७* 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
3 | अधीक्षक अभियंता, ९४ शिका i. ९४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ६१ | a ६१ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ४३२ ee = ee | ४३२ 


*अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत विश्रामगृहासाठीची २२४ पदे व 
आमदार निवास विश्रामगृहासाठीची ५३ पदे अशी एकूण २७७ पदे दर्शविण्यात आली आहेत. 


विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ पासून ह 
पर्यत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ । पर्यंत मुदतवाढ : 
eee काळ eee nee a pena दि.३१/०८/२०२२ 
क्र. | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल देण्यात ल्या | देण्यात ल्या | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये कोळ वली, 3 aoe 
ree a द्यावयाच्या पदांची 
; झालेली वाढ. झालेली घट प 
संख्या 
१ २ ३ ४ 4 ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिंग | ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, ०२ ॥ | =] ०२ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ अधीक्षक अभियंता, ०३ शिंका शकि ०३ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ अधीक्षक अभियंता, ०९ शिंक | ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण १५ 10 | 0 १५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पारून : 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदत्तवाढ पासून 
नां पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ । पर्यंत मुदतवाढ 
क याता यात दि.३१/०८/२०२२ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पुर्यंत' मुंदतवाळे 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये aaa डु eas 
ah a द्यावयाच्या पदांची 
: झालेली वाढ. झालेली घट as 
संख्या 
१ २ ३ 8 षु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिश शिश | शि 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, ०४ r= | [= | ०४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०८ शिका शग ०८ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०९ | शशी ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २१ a > Fo २१ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पारून : 
पर्यंत मुदलवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
ee पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
| pete ar आज दि.३१/०८/२०२२ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये मन जु eae 
oe ae द्यावयाच्या पदांची 
. झालेली वाढ. झालेली घट ae 
संख्या 
१ २ ३ ४ षु & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शि र. शां aa 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १८७ [| २५ १६२ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ६१ a ०४ 4 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ष्ट शिंग २२ ३६ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ३०६ i; —— eT ५१ २५५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


